सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात धर्मादाय 
प्रयोजनार्थ धर्मादाय संस्थांना धर्मादाय 
देणगीचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०३१३/प्रक्र.५१/सेकपी-१ 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ११ वा, मजला, 
मुंबई. 
तारीख: २१ मार्च, २०१३. 
वाचा -- 

१) शासन निर्णय क्रमांकः गृह विभाग क्र.आरएसी-१११२/प्रक्र.११९/सेकपी-१, 

दि.७.१२.२०१२. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः गृह विभाग क्र.आरएसी-०९१२/प्रक्र.७७/सेकपी-१, दि.२७.१२.२०१२ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः गृह विभाग क्र.आरएसी-०९१२/प्रक्र.७७(१)/सेकपी-१, दि.२१ मार्च, 

२०१३ 


शासन निर्णय- 


गृह विभागाअंतर्गत धर्मादाय प्रयोजनार्थ खेळविलेल्या अश्‍वशर्यतीतून प्राप्त होणारा कर 


राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा होतो. RATA WIT होणाऱ्या सदर उत्पन्नाच्या अनुषंगाने धर्मादाय 


कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०१२-१३ या चालू आर्थिक वर्षातील रु.१ कोटीच्या 


तरतुदीमधून संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार रु.३,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख फक्त) , 


संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयानुसार रु.२२,८८,०००/- (अक्षरी रुपये बावीस लाख अठ्ठयाऐंशी हजार 


फक्त) संदर्भ क्र.३ येथीळ शासन निर्णयानुसार रु.१८,३०,०००/-(अक्षरी रुपये अठरा लाख तीस हजार 


फक्त) अशी एकुण रु.४४,१८,०००/- (अक्षरी रुपये चौरेचाळीस लाख अठरा हजार फक्त) एवढी रक्‍कम 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०३१३/प्रक्र.५१/सेकपी-१ 


खर्च करण्यात आळेली असून, रु.५५,८२,०००/- (अक्षरी रुपये पंचावण लाख बेऐंसी हजार फक्त) 


इतकी रक्‍कम शिल्लक आहे. शासन याद्वारे रु.५५,८२,०००/- (अक्षरी रुपये पंचावण लाख बेऐंसी 


हजार फक्त) इतक्या उपलब्ध तरतुदीमधून सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार १०९ धर्मादाय 


संस्थांना रु.३२,७७,०००/- (अक्षरी रुपये बतीस लाख सत्तेहतर हजार फक्त) इतकी रक्‍कम धर्मादाय 


प्रयोजनार्थ देणगी म्हणून मंजूर करण्यास मान्यता देत आहे. 
२. संबंधित संस्थेने केलेल्या अर्जाप्रमाणे, त्यांनी ज्या प्रयोजनार्थ निधीची मागणी केळी आहे 


त्यासाठीच निधी मंजूर करण्यात येत असून तो त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करावा. तसेच खर्चाच्या 


अनुषंगाने “ सनदी लेखापाल “ (Chartared Accountant) यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र 


निधी प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत शासनास सादर करावे. संबंधित 


नोंदणीकृत संस्थांनी नियमानुसार संस्थेचे ऑडीट करण्याची दक्षता घ्यावी. 


३.  श्री.वि.वि. दपके, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) यांना ज्ञापन क्र.गृहआ- 


१०१३/प्र.क्र.९६/आस्था-२, दि.७.२.२०१३ अन्वये आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात आले आहे. 


४. श्री. प्र. ता. गौड, सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) यांना ज्ञापन क्र.गृहआ- 


१०१३/प्र.क्र.१६१/आस्था-२, दि.१४.२.२०१३ अन्वये नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले 
आहे. 


५. यावरील खर्च गृह विभाग, मागणी क्र.बी-०६, मुख्यलेखाश्रीर्ष २२५०-इतर सामाजिक सेवा (००) 


१०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या-संस्थांना देणग्या 


(२२५० ०२२ ८), ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१२-१३ या आर्थीक वर्षाकरिता मंजूर 


केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.१५६/१३/व्यय-८, दि.२०.३.२०१३ अन्वये 


मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०३१३/प्रक्र.५१/सेकपी-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०३२११७५०११३२२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash 


P ra k a 5 h Ba eNs Preach Tatyasaheb 


IN 


Tatyasahebb covenivenror 


MAHARASHTRA, OU = HOME 


Reason: | am the author of this 
0 U docum 
Date: 2013.04.02 16:40:48 +05'30' 


(प्र. ता. गौड) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र (१), (नेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 


., वित्त विभाग, व्यय-८/अर्थ-४, 


oc 30 AD 


५. अर्थसंकल्प, गृह विभाग, 
६. सर्व संबंधित धर्मादाय संस्था, 


७. निवड नस्ती, सेकपी-१, गृह विभाग, 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०३१३/प्रक्र.५१/सेकपी-१ 


सन २०१२-१३ या आर्थीक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या धर्मादाय देणगीचे वाटप शासन निर्णय 


क्र.आरएसी-०३१३/प्रक्र.५१/सेकपी-१, दि. २१ मार्च, २०१३ चे सहपत्र. 


अ. संस्थेचे नांव रक्‍कम 
क्र. 
१ | शिवसिध्दार्थ एज्युकेशन सोसायटी, अंकळखोप, सांगली २५००० 
२ | bay दगडू शिरढोणकर ळोकनाटय aan, शिरढोण, ता. कवठेमहांकाळ,जि. १५०००० 
सांगली 
३ | तुळजाभवानी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, खंडाळी, अहमदपूर, जि. लातूर ३०००० 
४ | शरद मल्हार प्रतिष्ठान, वानवडी, पुणे ३०००० 
५ भातृ मंडळ, वारजे, पुणे २५००० 
६ | सावित्रीबाई फुले बहुउद्देशीय संस्था, पिंपळगावराजा, ता. खामगाव, जि. बुलढाणा ३०००० 
७ | मुक्ताबाई फुले बहुउद्देशीय संस्था, पिंपळगावराजा, ता. खामगाव, जि. बुलढाणा ३०००० 
८ | श्रीराम बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, नागापूर, परळी वैजनाथ, जि. बीड ३०००० 
९ महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ, गिरगाव, मुंबई १००००० 
(१० | o | केरबाजी भालेकर, सोशल सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन, नांदेड जि. नांदेड २५००० 
ca १ | अभिनव भारत बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, नांदेड, जि.नांदेड २५००० 
१२ | तुळजा जनकल्याण गांव सुधार बहुउद्देशीय विकास संस्था, वाशिम, जि.वाशिम २५००० 
१३ | श्री. जगदंबा शिक्षण प्रसारक मंडळ , मुदखेड, जि. नांदेड २५००० 
१४ । किसान शिक्षण प्रसारक मंडळ, बोरगांव (काळे) , जि. लातूर २५००० 
१५ । किसान वाचनालय, पळसप, जि. उस्मानाबाद २५००० 
१६ | जीवन विकास संस्था, तासगांव, जि. सांगली ५०००० 
१७ । मातोश्री शांताबाई सेवाभावी संस्था, जाफ्राबाद, जि. जालना २५००० 
१८ | महादेव शिक्षण प्रसारक मंडळ, भोकरदन जि. जालना २५००० 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०३१३/प्रक्र.५१/सेकपी-१ 


अ. संस्थेचे नांव रक्‍कम 
क्र 
१९ | शरद बहुउद्देशीय सेवाभावी संथा, भोकरदन, जि. जालना २५००० 
२० | अंबाचोंडी देवी महिला सेवाभावी संस्था, धरुर, जि. बीड २५००० 
२१ | श्री. सिध्दीविनायक सार्वजनिक वाचनालय, पालू लांजा, जि. रत्नागिरी ३०००० 
२२ । मातोश्री बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, बिलोणी, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद २५००० 
२३ | ग्रामीण विकास संस्था, येवदा, दर्यापूर, जि. अमरावती ३०००० 
२४  । राष्ट्रमाता जिजाऊ बहउद्देशीय संस्था, अमरावती, जि. अमरावती ३०००० 
२५ | नेहरु युवा क्राडा व सांस्कृतिक मंडळ, डिग्रस, ता. जितूर जि. परभणी २५००० 
२६ | चंद्रविज बहुउद्ददेशीय ग्रामीण विकास संस्था, सावली, जि. चंद्रपूर ३०००० 
२७ | ज्ञानकरुणा सामाजिक विकास संस्था, चिंचवड, पुणे ३०००० 
२८ । मराठी अँन्थ्रॉपॉपिजिकल सोसायटी, पाचवड, ता. वाई, जि. सातारा ५०००० 
२९ | ait संत रविदास सेवाभावी संस्था, गोंदेगाव जि. जालना २५००० 
३० | राजहंस UHM, गोखले रोड, दादर पश्चिम, मुंबई ५०००० 
३१ । पद्दमिनी एज्युकेडान सोसायटी, कालेलकर मार्ग, बांद्र पूर्व, मुंबई २५००० 
३२ | श्री. शिवशक्ती एज्युकेशन सोसायटी, चिंचोली बु. ब्रम्हपूरी, जि. चंद्रपूर २५००० 
३३ । शिवायु बहुउद्देशिय संस्था, मुल, जि. चंद्रपूर ३०००० 
३४ । संघर्ष बहुउद्देशीय युवा मित्र मंडळ, ता. कोरपना, जि. चंद्रपूर २५००० 
३५ | जागृती बहुउद्देशीय युवा मंडळ, चिस्तुर, ता. आष्टी, जि. वर्धा २५००० 
३६ | ठाकरे बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, आर्वी, जि. वर्धा २५००० 
३७ । नवजिवन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था सिरसाळा, ता. पवनी, जि. भंडारा २५००० 
३८ | पंकज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, आमगांव, जि. भंडारा २५००० 
३९ । दंडकारण्य बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, जि. भंडारा २५००० 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०३१३/प्रक्र.५१/सेकपी-१ 


अ. संस्थेचे नांव रक्‍कम 
क्र 
४० । आदिवासी सोशल बहुउद्देशीय संस्था, अल्ला पल्ली, जि. गडचिरोली २५००० 
४१ | वेदांती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, आंधळी, ता. कुरखेडा, जि. गडचिरोली २५००० 
४२ | कल्पतरु बहुउद्देशीय संस्था, गडचिरोली २५००० 
४३ | प्रियंका बहुउद्देशीय महिला मंडळ, गडचिरोली ३०००० 
४४ | सोसायटी फॉर पिपल्स Siar इन रुरल सर्व्हिस अँण्ड हेल्थ (aah, गडचिरोली ३०००० 
४५ | विदर्भ भुषण रामकृष्ण बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक सेवाभावी संस्था, अमरावती २५००० 
४६ । मातोश्री काशी बहुउद्देशीय संस्था, पुसद, जि. यवतमाळ २५००० 
४७ | श्री जगदंबा देवी बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ, पांढुर्णा रामपूर पारवा ता. पुसद जि. २५००० 
यवतमाळ 
४८ | Sit. राजेश्‍वर महाराज शिक्षण व क्रिडा प्रसारक मंडळ अकोला २५००० 
४९ श्री.संत गाडगे महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, चिखली, ता. रिसोड, जि. वाशीम २५००० 
yo । राजमाता जिजाऊ बहुउद्देशीय सामाजिक व शेक्षणिक संस्था, शहापूर, पो. घोडेगांव, ता. ३०००० 
गंगापूर, जि. औरंगाबाद. 
५१ । रिनम महिला मंडळ, पैठण, जि. औरंगाबाद २५००० 
५२ | पुण्यझलोक अहिल्यादेवी होळकर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, पूर्णा, जि. परभणी २५००० 
43 श्री. लक्ष्मीमाता बहुउद्देशीय सेवाभावी शिक्षण संस्था, दरेगाव, ता. खुलताबाद, जि. ३०००० 
औरंगाबाद. 
५४ | पुजा महिला बहुउद्देशीय संस्था, पैठण जि. औरंगाबाद २५००० 
५५ | उस्मानाबाद जिल्हा समाज सेवा मंडळ, उस्मानाबाद २५००० 
५६ | पोर्णिमा महिला बहुउद्देशीय संस्था,अणदू, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद ३०००० 
५७ | मेघ-मल्हार कृषि विकास बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, जि.उस्मानाबाद २५००० 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०३१३/प्रक्र.५१/सेकपी-१ 


अ. संस्थेचे नांव रक्‍कम 
क्र. 
५८ । अमर सेवाभावी संस्था, परभणी २५००० 
५९ | ज्ञानसंगोपन सेवाभावी संस्था, forge, जि. परभणी २५००० 
६० | अमन एज्युकेशन अँण्ड वेलफेअर सोसायटी, परभणी २५००० 
६१ | मबरुक समाजसेवा बहुहृदेशिय संस्था, लातूर, जि.लातूर २५००० 
६२ | कै. रावसाहेब पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ, इस्लामपूर, ता.उदगीर, जि. लातूर २५००० 
६३ । राजे संभाजी बहुद्देशिय सेवाभावी संस्था, एकलहरे, ता. अंबड, जि. जालना २५००० 
६४ | छत्रपती शिवाजी महाराज सेवाभावी संस्था, हहरगड, ता. आंबड, जि. जालना २५००० 
६५ | शिवराजे प्रतिष्ठाण सेवाभावी संस्था, आष्टी जि. बीड ४०००० 
६६ | जय हनुमान सार्वजनिक वाचनालय, बेलगुडवाडी, ता. गेवराई, जि. बीड २५००० 
६७ | सोनाजीराव क्षीरसागर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, बीड २५००० 
६८ | जय हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळ, HR , ता. आष्टी जि. बीड २५००० 
६९ | पंचशिल बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, अंभेरी, ता.जि. हिंगोली २५००० 
७० | रुलर डेव्हलपमेंट सोसायटी, कबुतरखाना, बसमत, जि. हिंगोली २५००० 
७१ । राजर्षी शाहू महाराज सार्वजनिक वाचनालय, घोटका, ता लोहा, जि. नांदेड २५००० 
७२ | अंजना ग्रामिण आरोग्य व सेवाभावी शिक्षण संस्था, कुष्णा, ता नायगांव, जि. नांदेड २५००० 
७३ | जनजागृती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था नांदेड, ता.जि नांदेड २५००० 
७४ | संत गाडगेबाबा सेवाभावी संस्था, दाभाडी, ता. किनवट, जि. नांदेड २५००० 
७५ । श्री संत नारायण महाराज बहुउद्देशीय संस्था, लोणी, ता. देगळूर, जि. नांदेड २५००० 
७६ | at. विद्यादेवी शिक्षण प्रसारक मंडळ, जोशी सांगवी, ता.लोहा, जि. नांदेड २५००० 
७७ | शिव छत्रपती बहुउद्देशीय संस्था, श्रीपुरवडे, ता. सटाणा, जि. नाशिक २५००० 
७८ | आदिवासी नवनिर्माण सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, बोरगांव, ता. सुरगाणा,जि. नाशिक २५००० 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०३१३/प्रक्र.५१/सेकपी-१ 


अ. संस्थेचे नांव रक्‍कम 
क्र 
७९ | जनलक्ष्मी आदिवासी शिक्षण संस्था, बा-हे, ता. सुरगाणा, जि. नाशिक २५००० 
८० | लोकनेते तुकाराम पाटील एज्युकेडान सोसायटी, मनमाड, ता. नांदगाव जि. नाशिक २५००० 
८१ ।मा. मधुकरराव पिचड माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजूर ता.अकोले,जि. ५०००० 
अहमदनगर 
८२ | धर्या मल्टीपर्पज असोसिएडान,. चोपडा जि. जळगांव २५००० 
८३ | अलमिनार सोशल वेल्फेअर अन्ड डेव्हलपमेट मल्टीपर्पज फाऊंडेशन, ता.जि. जळगाव ३५००० 
८४ | श्री. छत्रपती शिवाजी ग्रामविकास संस्था, वडाळा, ता. चाळीसगाव जि. जळगांव ३०००० 
८५ | विरसई जनसेवा मंडळ (रजि.) दापोली, जि. रत्नागिरी २५००० 
८६ | पसायदान बहुउद्देशिय संस्था, कळवा, जि. ठाणे २५००० 
८७ | जनकल्याण शिक्षण विकास संस्था, वाडा, जि. ठाणे २५००० 
८८ । समाज कल्याणन्यास, भिवंडी, जि. ठाणे ३०००० 
८९ । प्रेरणा बहुउदेश्ीय सेवाभावी संस्था, सहजापूर, ता. दौंड, जि. पुणे २५००० 
९० | संतुलन संस्था, तुळजाभवानी नगर, नगर रोड, पुणे २५००० 
९१ | नवजीवन बहुउद्देशिय व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था, ता.दौड जि. पुणे २५००० 
92. संत रोहिदास बहुउद्देशीय सामाजिक संथा, पिंपळनेर, माढा, जि. सोलापूर ४०००० 
९३ | शांताई अनाथाश्रम, सोलापूर २५००० 
९४ | शिवपार्वती मागासवर्गीय बहुद्देशिय संस्था, लक्ष्मी दहिवडी, ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर २५००० 
९५ | अभिनव प्रशिक्षण केंद्र, सालसे, ता. करमाळा, जि. सोलापूर ४०००० 
९६ | जनविकास कृषि विज्ञान मंडळ, ता. करमाळा, जि. सोलापूर २५००० 
९७ | at. मेघराज बहुद्देशिय समाज सेवाभावी संस्था, सोलापूर २५००० 
९८ । विवविद्या बहुउद्देशिय ग्राम विकास संस्था, बागलवाडी, ता. सांगोला, जि. सोलापूर २५००० 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०३१३/प्रक्र.५१/सेकपी-१ 


अ. संस्थेचे नांव रक्‍कम 
क्र 
९९ श्री. सुभाष बा खराडे, सांगली ३०००० 
१०० | श्री. विनोद कृष्णा देशिंगे, कवळेमहाकाळ जि. सांगळी २५००० 
१०१ | ०१ | चंद्रभागा विकास प्रतिष्ठाण, काळज, ता. फलटण, जि. सातारा २५००० 
१०२ | ज्ञानशक्ती शिक्षण संस्था,रामवाडी, ता. जावळी , जि. सातारा २५००० 
१०३ | SRA सार्वजनिक वाचनालय, करवडी, ता. कराड, जि. सातारा २५००० 
१०४ | प्रकाश आवडे एज्युकेडान सोसायटी, शिवाजी पेठ, कोल्हापूर, जि. कोल्हापूर २५००० 
१०५ | मरीआई महिला विकास सेवाभावी संस्था, AAAS भुदरगड, जि. कोल्हापूर २७००० 
१०६ | आधार महिला विकास संस्था, नागांव ता.कवठेमहांकाळ, जि.सांगली २५००० 
१०७ | साधना वाचनालय, निमणी, ता. तासंगांव जि. सांगली २५००० 
१०८ । विनोदसम्राट कै.जयवंतराव धेंडे सावळजकर लोककला बहुउद्देशिय चॅरिटेबल ट्रस्ट, ५०००० 
सावळज, ता.तासगाव जि.सांगळी 
१०९ | परमवीर कला व सांस्कृतिक क्रिडा मंडळ, विठ्ठलनगर, एन-२, सिडको, औरंगाबाद १००००० 
एकुण (अक्षरी रुपये बत्तीस लाख स्त्तेहत्तर हजार फक्त) ३२७७००० 


Digitally signed by Prakash 
2 ra kas h Tatyasaheb Goud 
DN: CN = Prakash Tatyasaheb 
Goud, C = IN, S = MAHARASHTRA, 
Tat as a h e b O = GOVERNMENT OF 
y MAHARASHTRA, OU = HOME 
Reason: | am the author of this 


G O U d document 
Date: 2013.04.02 16:41:36 +05'30' 


(प्र. ता. गौड) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


